दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट- 
अ (कनिष्ठ) वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे 
रु.५४००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१९ 
ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठतासूची........ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १४/१०/२०१९. 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही २०११/प्र.क.२८४/१२, 

दि.२१/१०/२०११ 

२) शासन परिपत्रक क्र. दुविप्र-२३१७/२३/प्र.क्र.9/पदुम-६, दि. २१/९/२०१७ 

३) आयुक्त दुग्धविकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(ओ)/२९१९/ससागट-ब/जे.सू./ 
सीआर-५/१९/१११८, दि.१२ मार्च,२०१९. 

४) शासनाचे समक्रमांकचे दि.३० जुले,२०१९ चे परिपत्रक. 

५) आयुक्त, दुग्ध विकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(ओ)/२९१७/ससागट- 
अ(क)/जे.सू./सीआर-५/१९/३७३७, दि.२१ सप्टेंबर,२०१९. 


परिपत्रक :- 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे 
रु.५४००) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१/१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता 
सूची संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये दि.३०/६/२०१९ रोजी प्रसारित करण्यात आली होती. 
त्यानुषंगाने कोणतेही आक्षेप/सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र. ५ 
दि.२१/९/२०१९ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. २७९७/२०१५ 
वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये प्रसारित केल्या आहेत. त्यानुसार 
पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत असे नमूद केले आहे. 


३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम 
ज्येष्ठता सूची शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ 
तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गमित करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६ 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥89॥8/१59॥॥9.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९१०१४१७०५२४१९०१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
E k h DN:c Ge 1t Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
u a mM n a 7 ADF |Code=400032, st=Maharashtra, 
25.41 \df1403d35023802519a4fbdcfcd894791 
eba: 294८409975, 
'५7७57९९5910871019822549८72629<2119७40 
वगा Eknath Andhale 


Andhale She ce ला 
Date: 2019.10.14 17:07:38 +05'30' 
(सु. ए. आंधळे) 


सोबत-अंतरिम ज्येष्ठता सूची दि.१/१/२०१९ शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 
२. सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (मार्फत - आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, 


वरळी, मुंबई) 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (मार्फत - आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई) 


४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६ 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) 


संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


अ. | ज्ये. । अधिकाऱ्यांचे प्रवर्ग जन्म नियुक्ती = | नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्र. नांव (नियुक्‍ती दिनांक दिनांक  । मार्गसरळ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित मानीव 
असल्यास विभागीय दिनांक 
त्याचा परिक्षेद्वारे 
दिनांक) नियुक्‍त 
उमेदवाराचा 
गुणवत्ता क्र. 
व परिक्षेचे 
वर्ष) 
a 2 3 [1 ४_| षु ६ | 8 ८ ९ | go a q 
१ |१ | श्री.जे.आर. अ.जमाती | ०१.०५.१९५८ । ०९.११.१९९५ । पदोन्नती ०९.११.१९९५ |। ३०.०४.२०१६ । बी.ए. | 
गायकवाड 
२ ।२ श्री.ए.आर. भ.ज.(ब) २०.०४.१९५८ | २३.१०.२००१ । पदोन्नती ०१.०४.२००८ | ३०.०४.२०१६ । एम.एस.सी. बक 
पांजणकर 
3 | 3 श्री.बी.एस.मोरे | अ.जमाती | 09.08.9984 । १७.०६.२०१० । पदोन्नती १५.०६.२०१० । ३१.०५.२०१६ । बी.एस.सी. सेवानिवृत्त 
४ ।४ | श्री.एस.जे. अ.जाती १७.४.१९५९ ५.४.२००८ पदोन्नती १.४.२००८ ३०.४.२०१७ आय.डी.डी लोकसेवा आयोगाच्या 
सावळकर (डी.टी.) बी.टेक | मान्यतेच्या अधीन राहून 
(फुड सायन्स, — | नियमित पदोन्नती 
(सेवानिवृत्त) 
५ ।५  श्री.पी.पी. इ.मा.व. ०१.०७.१९७४ । १४.०३.२०११ | सरळसेवेने । १४.०३.२०११ | ३१.१०.२०३२ | बी.टेक (डी.टी) | दि.२९.१०.२०१६ च्या 
मोहोड गुणवत्ता आदेशान्वये मलोआ च्या 
क्र.१, २००८ मान्यतेच्या अधीन राहून 
गट-अ (ARS) संवर्गात 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६ 


पदोन्नती कोटयातील 
पदावर नियमित 
पदोन्नती 
६ | ६ | avast. अ.जाती २०.०९.१९७६ । २७.१०.२००९ | सरळसेवेने । २७.१०.२००९ | ३०.०९.२०३४ |। बी.टेक (ST) । दि.२९.१०.२०१६ च्या 
गडवे गुणवत्ता आदेशान्वये मलोआ च्या 
क्र.५, २००८ मान्यतेच्या अधीन राहून 
गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती कोटयातील 
पदावर नियमित 
पदोन्नती 
७ ।७ | stead. वि.जा. (अ) | ०१.०६.१९७६ । १८.०३.२०११ | सरळसेवेने । १८.०३.२०११ । ३१.०५.२०३४ । बी.एस.सी. (अँग्री) शिंगी 
राठोड गुणवत्ता 
क्र.७, २००८ 
८ |८ | asthe. खुला १४.०६.१९७६ । ३.१२.२१२ सरळसेवेने ३.१२.२०१२ ३०.६.२०३४ बी.टेक (डी.टी.) वरीलप्रमाणे 
तावडे गुण क्र.१ 
२०११ 
९ |९ | श्री.एस.आर. । खुला २२.११.१९७५ । २७.६.२०१२ सरळसेवेने | २७.६.२०१२ ३०.११.२०३३ | एमएससी (अँग्री) | 
शिपुरकर गुण क्र.४ 
२०११ 
qo | १० | श्री.एस.के. भ.ज. (ड) | ५.७.१९७६ ९.७.२०१२ सरळसेवेने | ९.७.२०१२ ३१.७.२०३४ ऱ्या 
डोईफोडे गुण क्र.६ एमएससी (डेअरी 
२०११ सायन्स) 
Diploma in 
Quality Control 
& ISO 9000 
११ | ११ | श्री.एस.जी. इ.मा.व. ११.३.१९७८ ३.१२.२०१२ सरळसेवेने ३.१२.२०१२ ३१.३.२०३६ af 
यादव गुण क्र.७ (बी.टेक) 
२०११ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६ 


१२ | १२ श्री.जी.एन. इ.मा.व. ११.९.१९७५ १.६.२०१२ सरळसेवेने १.६.२०१२ ३०.९.२०३३ | | 
राऊत गुण क्र.८ 
२०११ 
१३ । १३ श्री.एन.पी.बंड | इ.मा.व. ३१.१०.१९७५ | 92.19.2092 सरळसेवेने १२.७.२०१२ ee 
गुण क्र.११ 
२०११ 
१४ । १४ | श्री.एस.पी. प्रभू | खुला १८.०५.१९६२ । १९.१०.२०१६ । पदोन्नती १९.१०.२०१६ | ३१.०५.२०२० | एमएससी (कृषि) | लोकसेबा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन तसेच 
कृषी अधिका-यांना 
मानीव दिनांक देण्याच्या 
प्रस्तावातील जेष्ठता 
दिनांकाबाबत अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन 
दि.१०.१०.२०१६ अन्वये 
नियमित पदोन्नती. 
१५ | १५ | श्रीम.एन.जे. भ.ज.(बो २८.०९.१९५९ | १८.१०.२०१६ । पदौन्नती १८.१०.२०१६ | ३०.०९.२०१७ | एमएससी लोकसेवा आयोगाच्या 
ठवकर (अणुजीव) मान्यतेच्या अधीन राहून 
दि.१०.१०.२०१६ अन्वये 
नियमित पदोन्नती. 
(सेवानिवृत्त) 
१६ | १६ | श्री. वाय.आर. | भ.ज.(ड) ०४.०५.१९७७ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०५.२०३५ | बी.टेक (डी.टी) | लोकसेवा आयोगाच्या 
नागरे मान्यतेच्या अधीन राहून 
दि.१०.१०.२०१६ अन्वये 
नियमित पदोन्नती 
१७ | १७  श्री.आर.एस. अ.जाती ०१.०६.१९६२ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०५.२०२० | आय.डी.डी | 
अहिरे (डी.टी.) 
१८ | १८ | श्री.पी.के. इ.मा.व. ३०.१२.१९७३ | १८.१०.२०१६ । पदौन्नती १८.१०.२०१६ । ३१.१२.२०३१ । बीएससी (अँग्री) | बरोलप्रमाणे 
आवटे जीडीसी अँड ए 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६ 


१९ | १९ श्री.आर.बी. इ.मा.व. २४.०१.१९७८ | १८.१०.२०१६ । पदौन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०१.२०३६ | बी.टेक (डी.टी) | वरीलप्रमाणे 
मते 
२० | २० | श्री.एस.बी. इ.मा.व. ०२.०२.१९७८ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ | २९.०२.२०३६ | बी.टेक (डी.टी.) —— | 
जांभुळे 
२१ । २१ | श्री.एस.एस. अ.जाती. ०५.०६.१९७७ | १९.१०.२०१६ | पदौन्नती १९.१०.२०१६ । ३०.०६.२०३५ | बी.टेक (डी.टी.) | वरीलप्रमाणे 
नवले 
२२ | २२ | श्री.आर.डी. वि.जा. ०९.०१.१९६० | १८.१०.२०१६ । पदौन्नती १८.१०.२०१६ । ३१.०१.२०१८ ।बी.ए. बरीलप्रमाणे 
चव्हाण (31) 
23 | 23) श्री.जी.पी. अ.जा. ०४.०८.१९७४ | ०५.०७.२०१८ । पदोन्नती ०५.०७.२०१८ | ३१.०८.२०३२ | बी.टेक (डी.टी.)/ | दि.३०/६/२०१८ च्या 
सोनोने एमबीए आदेशान्वये मलोआच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून 
गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती कोटयातील 
पदावर पदोन्नती. 
२४ | २४  श्री.ए.बी.पुराळे | इ.मा.व. ०९.१२.१९७८ | १६.०७.२०१८ । पदोन्नती १६.०७.२०१८ । ३१.१२.२०३६ | बी.टेक (डी.टी.) | वरीलप्रमाणे 
२५ | २५ | श्रीमती खुला १५.१०.१९८३ | ०९.०७.२०१८ । पदोन्नती ०९.०७.२०१८ | ३१.१०.२०४१ | एमएससी (कृषि) | वरीलप्रमाणे तसेच 
एम.आर.हराळ श्री.ए.बी.पुराळे हे गट-ब 
संवर्गात श्रीमती 
एम.आर.हराळ यांना 
सेवाज्येष्ठ असल्याने 
श्रीमती हराळ यांचा 
समावेश श्री. पुराळे 
यांच्या नंतर (ज्ये.क्र.२५ 
वर) करण्यात आला 
आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


